आमदार निवास व विधान भवन येथे रोजंदारी 
आस्थापनेवर काम करणाऱ्या पात्र ६० 
कर्मचाऱ्यांना रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुअआ २०१९/प्र.क्र.३४/रो.आ.१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २७ फेब्रुवारी, २०२०. 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक: ईएसटी-१००८ /प्र.क्र.२८७/प्रशासन-१, 
दि.०६.०२.२०१४. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे जा.क्र.अअ/मुमं/कार्यासन-१३/४७२७, 
दि.१७.०६.२०१९ चे पत्र 
३. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे जा.क्र.अअ/मुमं/कार्यासन-१३/७८०, 
दि.२८.०१.२०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना: 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील 
मुंबई येथील मनोरा व इतर आमदार निवास आणि विधान भवन, मुंबई येथील आस्थापनेसाठी विविध संवर्गातील 
एकूण ७९ ( आमदार निवासमधील ५० व विधान भवन येथील २९) पदे रोजंदारी आस्थापनेवर निर्माण करण्यात 
येऊन, कार्यरत असलेले एकूण ७९ (कक्षसेवक- ४२, मजूर -33 व सफाई कामगार-४) कर्मचा-यांचे समावेशन 
करण्यात आले. शासन निर्णयातील अट क्र. ॥) नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अन्य आस्थापनेवरील 
कर्मचा-याप्रमाणे या कर्मचा-यांना कालेलकर करारानुसार सेवानियम व शर्ती लागू राहतील असे नमूद आहे. 
तद्नंतर कालेलकर करारातील कलम २८ मधील तरतूदीनुसार ५ वर्षे सलग सेवा केलेल्या पात्र रोजंदारी 
आस्थापनेवरील कर्मचा-यांना रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याची बाब अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, 
मुंबई यांचे संदर्भ क्र.२ वरील प्रस्तावानुसार शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय- 

सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील एकूण पात्र ठरत असलेले ६० कर्मचारी 
कालेलकर सारग्रंथी परिच्छेद २८ नुसार नियुक्‍ती दि.०६.०२.२०१४ पासून सलग ५ वर्षे सेवेची अट पूर्ण करीत 
असल्यामुळे त्यांना दि.०६.०२.२०१९ पासून रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यास व त्यानुषंगाने एकूण 
रु.४२,७५,३६०/- इतक्या आर्थिक भारास मान्यता देण्यास येत आहे. 
2. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांस थकबाकी अदा 
करण्यापूर्वी अचुक परिगणना करण्याची व अतिप्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी व संबंधित कर्मचाऱ्यांना 
त्यांची देय थकबाकी तात्काळ अदा करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल AAA सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुअआ २०१९/प्र.क्र.३४/रो.आ.-१ 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसंक्र.५११/आपुक, दि.१६.१०.२०१९ 
नुसार निर्गर्मीत करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२७१६३४३८८७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. न । __() Digtaly signed by Vikam Niet Dhara 
Vikram Nivrutti Staavia, O «Goverment OF 
Dhamal ‘2 
(वि. नि. ढमाळ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई, 


२. मा.राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय मुंबई, 

३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. सचिव (बांधकामे) (सा.बां. यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई, 

६. वित्त विभाग कार्यासन व्यय-११ / वित्तीय सुधारणा/आपुक, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई, 

८. निवासी लेखा अधिकारी मुंबई, 

९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, ASS रोड,मुंबई, 
१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, मुंबई, 
११. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मुंबई, 
१२. सर्व सहसचिव/ उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी सा.बा.विभाग मंत्रालय,मुंबई, 
१३. निवडनस्ती, रो.आ.१ कार्यासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, रूअआ-२०१९/प्र.क्र.३४/ रो.आ. १, 
दि. २७ फेब्रुवारी, २०२० सोबतचे परिशिष्ट. 


( आमदार निवास व विधान भवन येथील रोजंदारी आस्थापनेवरील ७९ कर्मचाऱ्यांपैकी 
नियुक्तीच्या दिनांकापासून सलग ५ वर्षे सेवा पूर्ण केल्यानंतर रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर 
घेण्यास पात्र ६० कार्यरत कर्मचारी.) 


अ.क्र. el वे पद 
१ । श्री. शिबशरण मलकप्पा मानकर कक्षसेवक 
२ | श्री. जानबा तुकाराम माळवकर कक्षसेबक 
३ | श्रीमती. सुनिता जयराज कदम कक्षसेविव 
४ | श्री. सुनिल दादू साबळे कक्षसेबक 
५ | श्रोमती. लता ब. कांबळे कक्षसेविका 
६ | श्री. शांताराम श्रीधर नरस्‌ कक्षसेवव 
७ | A हरिश्चंद्र ज्ञानेश्वर राऊळ कक्षसेबवक 
८ | श्र. सुरेश पांडुरंग गोबलकर कक्षसेबक 
९ । श्रीमती. जानको चिन्ना दुराई हरिजन कक्षसेविव 
१० | श्री. रामचंद्र शामराव चोगुले कक्षसेवव 
११ | श्रो. अनिल साहेबराव प्रताप कक्षसेबक 
१२ | श्री. अतिष नरेश महाडिक कक्षसेवव 
१३ | श्री. गणपत बाबू वरक कक्षसेवव 
१४ | श्री. गणेश वामन वाफेलकर कक्षसेबक 
१५ | श्रो. दिपक दत्तात्रय कुलये कक्षसेवक 
१६ | श्री. अमर रविंद्र धांदरूत मजूर 
१७ | श्री. विजयपाल बथ्थुलाल वाल्मिको पफाई कामगार 
१८ । श्री. मनोज ज्ञानप्रकाश ढकोलिया सफाई कामगार 
१९ | श्री. पांडुरंग तुकाराम मेस्त्री कक्षसेवव 
२० | श्री. संजय शांताराम पोखरणकर कक्षसेबक 
२१ । श्रीमती. मंदा धोंडू गोतावडे कक्षसेविका 
२२ |श्री.जनादंन राजी तांबे RR 
२३ । श्री. हरिश्चंद्र शंकर जंगम मजूर 
२४ | श्रीमतो. कांता सुर्यकांत सोनावणे कक्षसेविका 
२५ | श्री. दशरथ सोनू आवळे कक्षसेवव 
२६ । श्री. संतोष यशवंत खोब्रेकर कक्षसेबक 
२७ । श्रीमती. वर्षा किसन शिंदे कक्षसेविका 
२८ | श्रीमती. संध्या प्रविण वाघे कक्षसेविव 
२९ _ | श्रो. दादासाहेब सोपान ees कक्षसेवव 
३० । श्रीमती. शुभांगी तुळशीराम गायकवाड कक्षसेविका 
३१ | Stl. पंकज प्रकाश तांबे कक्षसेवव 
३२ | A. सुनिल महादेव जाधव कक्षसेवव 


३३ | श्रो. विजयकुमार लालताप्रसाद कनौजिय कक्षसेवव 
३४ | A चेतन अनंत कुलये कक्षसेवव 
३५  । श्री. जयवंत हिरालाल जाधव कक्षसेबवक 
३६ | श्री. स्वप्नील राजेंद्र चव्हाण मजूर 

३७ | at. नरेश प्रेमजी सोळंब पफाई कामगार 
३८ | श्री. अनिल नामदेव करलकर मजूर 

३९ | श्री. महेंद्र विष्णू बाचिम मजूर 

४० | श्री.राजेंद्र रोम तामो२ो अ अ | | मजूर 

४१ | श्रीमती. दर्शना रविंद्र वेदपाठव मजूर 

४२ | श्री. ललित मधूकर राण मजूर 

४३ | श्री. संतोष गणपत कदम मजूर 

४४ | श्री. विजय मारूती मुदकण मजूर 

४५ | श्री. संजय दत्तात्रय गडकर मजूर 

४६ । श्री. संतोष एकनाथ वाडेकर मजूर 

४७ । श्री. बसंत दतात्रय गडकर मजूर 

४८ | श्री. सुनिल सिताराम चा ळके मजूर 

४९ | श्री. रघुनाथ केदारी निडगुंदे मजूर 

५० | श्री. राऊल पावलू फनांडीस मजूर 

५१ | St राजेश सखाराम ठिक मजूर 

५२ | St. मदन पुंडलिक जाधव मजूर 

५३ | श्री. अनिल तुकाराम कारंडे मजूर 

५४ | at सुभाष विठ्ठल देठे मजूर 

५५ | श्री. मनोहर गंगाराम कदम मजूर 

५६ । श्री. बेकटेश नरसप्पा हिमलापूर मजूर 

yo | श्री. चंद्रकांत किसन गेजगे मजूर 

५८ | श्री. मल्हारी इरण्णा कोळी मजूर 

५९ | श्री. भिकाजी बाबू राण मजूर 

go [aa साहेबराव पदमे LR 


हि ह , Digitally signed by Vikram Nivrutti Dnamal 
V | k ram N ivru tti DN: CN = Vikram Nivrutti Dhamal, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Works 


Dhamal पब oo sr inehe tee 


( fa. नि. ढमाळ ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


